RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ९ ] 


सोमवार , मे २० , २०१ ९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३.- महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 
( एसईबीसी ) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम , २०१८ यात सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. 


पृष्ठे 


१-७ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मे २०१९ 


MAHARASHTRA ORDINANCE No.XIII OF 2019 . 


AN ORDINANCE 


TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR 
ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR 
APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE ) 
FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC ) ACT, 2018 . 

सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३. 
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता 
( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम , २०१८ यात सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 
२०१८ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या 
महा. ६२. मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 

लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली आहे; 


( १ ) 


भाग चार - १५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २० २०१९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


~ 


सन २०१८ चा 


६२ याच्या कलम 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेतः 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता 
प्रारंभ . 

( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्यानियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे 
आणि पदांचे) आरक्षण ( सुधारणा व विधीग्राह्यीकरण ) अध्यादेश, २०१९ असे म्हणावे. 

( २) तो , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

२ . महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक २०१८ चा 
महाराष्ट्र संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) महा. ६२. 
अधिनियम क्रमांक आरक्षण अधिनियम , २०१८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम " 

अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या 
१६ ची सुधारणा. कलम १६ च्या पोट - कलम ( २) मधील , स्पष्टीकरणामध्ये, 

( क ) खंड ( एक ) नंतर , पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल आणि तो नेहमीकरिता समाविष्ट 
करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल : 

( एक - क ) शासकीय महाविद्यालयांमधील राज्याच्या कोट्यातील जागांवरील आणि खाजगी 
महाविद्यालयांमधील सर्व जागांवरील प्रवेशांकरिता असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता- नि -प्रवेश चाचणीच्या 
किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीय प्रवेश चाचणीच्या आणि इतर पात्रता निकषांच्या आधारे पाठ्यक्रमांना 
देण्यात यावयाच्या प्रवेशांच्या बाबतीत, खंड ( एक ) किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही आदेश , 
न्यायनिर्णय किंवानिदेश यांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्याच्या कोट्यातील , अशा पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशांकरिता प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे किंवा राज्य सीईटी आयुक्ताकडे नमुना अर्ज दाखल 
करण्याचा शेवटचा दिनांक हा , निघून गेलेला असेल; किंवा ” 

( ख ) खंड ( दोन ) मध्ये, “ प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त ” या मजकुराऐवजी, 
“ खंड ( एक ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या प्रवेश चाचणीच्या किंवा खंड ( एक - क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय 

-नि - प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त अन्य रीतीने ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; आणि तो नेहमीकरिता दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


पात्रता 


३ . 


महा. २८ . 


विधिग्राह्यीकरण . 

कोणत्याही कायद्यात,नियमात, दस्तऐवजात किंवा संलेखात एतद्विरूद्ध, किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या 
कोणत्याही न्यायनिर्णयात, आदेशात किंवा निदेशात काहीही अंतर्भूत असले तरी, मुख्य अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या 
दिनांकास 

सुरू 

होणा- या आणि हा अध्यादेश राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकास संपणा- या कालावधीमध्ये , या 
अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या आणि महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक २०१५ चा 
संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५ याच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर 
कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार करण्यात आलेले किंवा घेण्यात आलेले कोणतेही प्रवेश किंवा प्रवेशासाठी 
नियत केलेल्या कोणत्याही जागा ( त्याकरिता अनुसरण्यात आलेल्या कोणत्याही कार्यपद्धतीसह ) यांसह करण्यात 
आलेली कोणतीही कार्यवाही ही , वैध असेल आणि ती नेहमीकरिता मुख्य अधिनियमानुसार आणि त्याबाबतीत लागू 
असेल अशा, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार वैधरीतीने करण्यात आली 
असल्याचेकिंवा केलीकिंवा पार पाडली असल्याचे मानण्यात येईल . 


४ . 


शंका निरसनार्थ 

घोषणापत्र. 


शंका निरसनार्थ, याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की , कलम ३ च्या तरतुदी लक्षात घेता, 

( क ) राज्य शासनाने किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिका-याने केलेली सर्व कार्यवाही किंवा 
केलेल्या सर्व गोष्टी किंवा प्राधिकरणाद्वारे दिलेला कोणताही प्रवेश हा , सर्व प्रयोजनांसाठी, कायद्याच्या 
तरतुदींनुसार व नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केल्याचेकिंवा दिल्याचे आणि तो 
नेहमीकरिता त्यांअन्वये करण्यात आला असल्याचेकिंवा देण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल 


• 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २० २०१९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


३ 


( ख ) हा अध्यादेश राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार, 
शासकीय महाविद्यालयांमधील राज्याच्या कोट्यातील जागांवरील आणि खाजगी महाविद्यालयांमधील सर्व 
जागांवरील प्रवेशाकरिता असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता -नि - प्रवेश चाचणीच्या आणि इतर पात्रता निकषांच्या 
आधारे देण्यात येणा- या प्रवेशांच्या बाबतीत, अशा रीतीने प्रवेश देण्याच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयात 
किंवा कोणतेही न्यायाधिकरण , अधिकारी किंवा प्राधिकारी यांच्या समोर कोणताही दावा, अपील , अर्ज, किंवा 
इतर कार्यवाही दाखल करण्यात येणार नाही किंवा ती चालवता येणार नाही किंवा पुढे चालू ठेवता येणार 
नाही ; 


~ 


~ 


( ग) हा अध्यादेश राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार 
कोणतेही न्यायालय , न्यायाधिकरण किंवा अधिकारी किंवा इतर प्राधिकारी, शासकीय महाविद्यालयांमध्ये 
आणि इतर खाजगी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता-नि - प्रवेश 
चाचणी व इतर पात्रता निकषांच्या आधारे कोणत्याही प्रवेशाचा निदेश देणा- या कोणत्याही हुकुमनाम्याची 
किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करणार नाही . 


भाग चार - १५-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २० २०१९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


निवेदन . 


आहे . 


२ . 


~ 


महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक 
संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) 
आरक्षण अधिनियम, २०१८ ( २०१८ चा महा. ६२) यामध्ये, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या 
मागास (एसईबीसी) नागरिकांच्या वर्गांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या 

आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी आणि 
त्यांच्याशी संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींची तरतूद 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट- कलम (१) च्या खंड ( क ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , 
कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा इतर प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यांमध्ये काहीही 
अंतर्भूत असले तरी, आणि या अधिनियमाच्या इतर तरतुदींना अधीन राहून, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० 
च्या खंड ( १) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांखेरीज , शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक 
संस्था - मग त्या , राज्याकडून अनुदान प्राप्त करणा - या असोत किंवा अनुदान प्राप्त करणा- या नसोत - यांमधील 
प्रवेशाच्या एकूण जागांच्या सोळा टक्के इतक्या जागा ह्या, मराठा समाजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास 
( एसईबीसी) वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून 

ठेवण्यात येतील. 
३ . उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींना अनुसरून, २०१ ९ -२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता, शासकीय महाविद्यालयांमधील 
राज्याच्या कोट्यातील जागांवर आणि खाजगी महाविद्यालयांमधील सर्व जागांवर प्रवेश देताना , एसईबीसी वर्गासाठी 
वैद्यकीय आणि दंत पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशांतील आरक्षणाची अंमलबजावणी केली होती. तथापि , मुंबई 
येथील मा . उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, डॉ . संजना नरेंद्र वडेवाले विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य (रिट याचिका 
क्रमांक २७ ९ ० / २०१९ ) या प्रकरणात दिनांक २ मे २०१९ रोजीच्या आपल्या न्यायनिर्णयाद्वारे आणि आदेशाद्वारे , इतर 
गोष्टींबरोबरच , असे उद्घोषित केले आहे की , एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांच्या आरक्षणाची तरतूद असलेले , 
दिनांक २७ मार्च २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेले सुधारित जागांचे वाटप हे, नियमबाह्य असून, एसईबीसी 
अधिनियम, २०१८ च्या कलम १६( २) च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे आहे आणि कारण ते मुळातच कायद्याद्वारे 
घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार केलेले नाही. अशा गोष्टींमुळे असमान स्पर्धानिर्माण होते, तसेच, विधिनियमांच्या 
तत्वांचेही उल्लंघन होते. मा . उच्च न्यायालयाने आणखी असेही निदेश दिले आहेत की , मर्यादित हेतूने, चालू प्रवेश 
प्रक्रियेत एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांकरिता एसईबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, आणि ती 
प्रवेश प्रक्रिया, एसईबीसी अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, लागू असलेला कायदा, नियम आणि आदेश यांनुसार चालू 
ठेवून आणि ती त्यानुसारच पूर्ण करण्यात यावी . 

राज्य शासनाने , मा . उच्च न्यायालयाच्या उक्त आदेशाविरूद्ध दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक ११८१३ ते ११८१५ / २०१ ९ मा . सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ९ मे २०१९ रोजीच्या आपल्या आदेशाद्वारे त्या 
याचिका निकाली काढल्या आहेत . 


. 


४ . 


भारतातील शासकीय संस्था , खाजगी संस्था आणि अभिमत विद्यापीठे यांमधील वैद्यकीय आणि दंत 
पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमांच्या सर्व जागांवरील प्रवेशासाठीची पात्रतानिर्धारित करण्याकरिता , राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ , 
नवी दिल्ली यांच्याकडून राष्ट्रीय पात्रता -नि - प्रवेश चाचणी (एनईईटी ) घेण्यात येते (जिला एनईईटी-पीजी आणि 
एनईईटी -एमडीएस म्हणून ओळखले जाते ). 

एनईईटी- पीजी ही भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९ ५६ (१९ ५६ चा १०२) नुसार विविध एमडी / 
एमएस व पदव्युत्तर पदविका पाठ्यक्रमांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा म्हणून विहित केलेली पात्रता -नि - क्रमवारीता परीक्षा 
आहे . 

पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमांसाठी एनईईटी-पीजी ही , एक खिडकी (सिंगल विंडो ) प्रवेश परीक्षा आहे . सन 
२०१७ या वर्षापासून भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम , १९ ५६ नुसार एमडी/ एमएस /पदव्युत्तर पदविका पाठ्यक्रमांमधील 
प्रवेशासाठी , एकतर राज्य किंवा संस्थास्तरावरील इतर कोणतीही प्रवेश परीक्षा वैध असणार नाही . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २० २०१९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


राष्ट्रीय पात्रता-नि -प्रवेश चाचणी-पदव्युत्तर पदवी २०१९ च्या बाबतीत , राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ , नवी दिल्ली 
यांनी २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माहिती पुस्तिका उपलब्ध करून दिली होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना २ नोव्हेंबर पासून 

ते 
२२ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नमुना अर्ज ऑनलाईन सादर करण्यास सांगण्यात आले होते आणि त्यानुसार ६ जानेवारी 
२०१९ रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती आणि ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी त्या परीक्षेचा निकाल घोषित करण्यात 
आला होता. उक्त माहिती पुस्तिकेच्या परिच्छेद ४ द्वारे , विद्यार्थ्यांना, केंद्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण संस्था , 
संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेली विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे यांमधील अखिल भारतीय कोट्यातील 
५० टक्के जागांकरिता, जागांची उपलब्धता, समुपदेशन , इत्यादींकरिता, वैद्यकीय समुपदेशन समिती ( एमसीसी) , 
आरोग्य सेवा महासंचालनालय , आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार यांच्याकडे संपर्क साधण्याच्या 
सूचना दिलेल्या होत्या . वैद्यकीय समुपदेशन समिती ( एमसीसी), एडीजी ( एमई), आरोग्य सेवा महासंचालनालय , 
आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचा संपर्काचा तपशील आणि या प्रयोजनार्थ संबंधित तपशील उक्त पुस्तिकेतील 
परिच्छेद ४ मध्ये नमूद केलेला होता. तसेच, उक्त माहिती पुस्तिकेच्या परिच्छेद ५ मध्ये विद्यार्थ्यांना, खाजगी 
वैद्यकीय महाविद्यालये / संस्था/विद्यापीठे यांमधील राज्य कोट्याच्या जागा / प्रवेश यांकरिता पात्रता, जागांची उपलब्धता, 
आरक्षण धोरणे, समुपदेशन, इत्यादींकरिता संबंधित राज्य समुपदेशन प्राधिकरणांकडे संपर्क साधण्याच्या सूचना 
दिलेल्या होत्या. भारतीय वैद्यकीय परिषदेने, भारत सरकारच्या पूर्वमंजुरीने भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम , 
१ ९ ५६ (१ ९ ५६ चा १०२) याच्या कलम ३३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढलेली 
अधिसूचना क्रमांक एमसीआय-१८ (१) / २०१७-एमइडी/ १७४६२९ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ याद्वारे , पदव्युत्तर 
वैद्यकीय शिक्षण विनियम , २००० यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे आणि पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांसाठी (व्यापक 
विशेषता यांसाठी ) २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून पुढे प्रवेशाचे वेळापत्रक घोषित करण्यात आले आहे. उक्त 
प्रवेश वेळापत्रकामध्ये , भारतीय वैद्यकीय परिषदेने अखिल भारतीय कोट्यासाठी व अभिमत विद्यापीठे व केंद्रीय 
संस्थांसाठी केंद्रीय समुपदेशनाकरिता, आणि शासकीय महाविद्यालयातील व सर्व खाजगी महाविद्यालयातील राज्य 
कोट्यासाठी राज्य समुपदेशनाकरिता प्रवेश कार्यक्रमाची तरतूद केलेली आहे. उक्त माहिती पुस्तिकेवरून व उक्त 
प्रवेश वेळापत्रकावरून असे दिसून येते की , वैद्यकशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशांसाठी अखिल 
भारतीय कोटा व राज्य कोट्याच्या आधारे नेमून दिलेल्या जागांवरील प्रवेशासाठी निरनिराळ्या कार्यपद्धतीची तरतूद 
केलेली आहे . 

दंतशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी भारतीय दंत परिषदेच्या निदेशांनुसार राष्ट्रीय परीक्षा 
मंडळ, नवी दिल्ली यांनी देखील तशाच प्रवेश कार्यक्रमाची तरतूद केलेली आहे. 

म्हणून , 

शासकीय महाविद्यालयांमधील राज्याच्या कोट्यातील जागांची आणि खाजगी महाविद्यालयांमधील 
सर्व जागांची प्रवेशासाठीची प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रिया ही, केवळ उक्त चाचणीचा निकाल घोषित झाल्यानंतरच , भारतीय 
वैद्यकीय परिषद किंवा, यथास्थिति, भारतीय दंत परिषद यांच्याकडून करण्यात आलेल्या विनियमांमध्ये अंतर्भूत 
असलेल्या प्रवेश वेळापत्रकानुसार सुरू होते . तिच्या प्रत्येक टप्प्यातील फे - यांमधून केंद्रीय कोट्यातील प्रवेश 
दिल्यानंतर राज्यातील कोट्यातील प्रवेश दिले जातात . 

वरील परिस्थिती लक्षात घेता, सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी एसईबीसी वर्गाकरिता वैद्यकीय व 
दंत पदव्युत्तर पदवी पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्याबाबत उक्त अधिनियमाची अंमलबजावणी 
करण्यामध्ये अडचणी येत आहेत . 


६ . 


~ 


७ . 


. 


२०१८ च्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे अनुपालन करणे आणि २०१९-२० या शैक्षणिक 
वर्षासाठी एसईबीसी उमेदवारांना आरक्षणाद्वारे प्रवेश देणे हा , राज्य शासनाचा उद्देश आहे. 

९ . सन २०१८ चा उक्त अधिनियम अंमलात आल्याच्या दिनांकानंतर, प्रभावित झालेल्या सर्व प्रवेशांच्या 
बाबतीत एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांना प्रवेशासाठी आरक्षण लागू करण्याकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १६ 
च्या पोट - कलम (२ ) च्या स्पष्टीकरणामध्ये, स्पष्ट तरतुदी असलेला एखादा योग्य खंड समाविष्ट करून त्याद्वारे, सन 
२०१८ चा उक्त अधिनियम अधिनियमित करण्याचा हेतू निःसंदिग्धपणे जाहीर करणे इष्ट वाटते. २०१९ -२० या 
शैक्षणिक वर्षापासून , वैद्यकीय आणि दंत पदवी व पदव्युत्तर पाठ्यक्रमांच्या बाबतीत आणि तसेच, राष्ट्रीय पात्रता-नि 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे २० २०१९ / वैशाख ३० , शके १ ९ ४१ 


७ 


प्रवेश चाचणी किंवा इतर कोणतीही राष्ट्रीय प्रवेश चाचणी उत्तीर्ण करण्याची आवश्यकता असलेल्या , पदवी 
पाठ्यक्रमासह इतर शैक्षणिक पाठ्यक्रमांच्या बाबतीत , एसईबीसी वर्गाला आरक्षणाद्वारे प्रवेश देण्यात येतील, याचीदेखील 
सुनिश्चिती करणे इष्ट वाटते . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ( एसईबीसी) वर्गाकरिता ( राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता 
जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ 
(१९ १८ चा महा . ६२) यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, आणि , म्हणून , हा अध्यादेश 
प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २० मे २०१ ९ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शिवाजी दौंड , 
शासनाचे सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


